आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जनजाति 
क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने 
अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या 
योजनांची विविध माध्यमांमार्फत माहिती 
व प्रसिध्दी या योजनेंतर्गत वितरण 
(लेखाशिर्ष 2224 ४११३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ जानेवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०८.१२.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग, झासन पत्र क्र.मापप्र-२५२३/प्र.क्र.९०/का-५, 
दि.१७.०३.२०२३ व दि.१५.०९.२०२३. 
३. जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदूरबार यांचे पत्र क्र.जिमाका/नंदुरबार/आविविनिधी/ 
२०२३, दि.१८.१०.२०२३. 
४. आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.मापप्र-२५२३/प्र.क्र. २३४/का-०५. 
प्रस्तावना : - 
नंदूरबार जिल्हा निर्माण होऊन २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने त्या अनुषंगाने 
जिल्हयामध्ये आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजना, यडाकथा, त्याची 
फलश्रुती यावर आधारीत प्रचार व प्रसिध्दीसाठी विविध उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. 
याकरीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जनजाती क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने अंमलबजावणी 
करण्यात आलेल्या योजनांची विविध माध्यमांमार्फत माहिती व प्रसिध्दी या योजनेच्या सन २०२३-२४ 
करीता अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. सदर 
प्रस्तावास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशिर्ष २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
याखाली जनजाती क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या योजनांची विविध 
माध्यमांमार्फत माहिती व प्रसिध्दी या योजनेच्या सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित 
तरतुदींतून रु.२२३.०० लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 


योजनेचे नाव लेखाशिर्ष | उद्दिष्ट | सन २०२३-२४ | यापूर्वी | या शासन 
करीता =| वितरीत । निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पित | निधी वितरीत 


निधी करण्यात येत 
असलेला निधी 
[= 8 I 2 3 |: ह. -|| षु & 
जनजाति क्षेत्र २६, 
उपयोजनेखाली नव्याने | २२२५४११३ | जाहिरात व २१००.०० | ६०१.१६ २२३.०० 
अंमलबजावणी करण्यात प्रसिध्दी 


आलेल्या योजनांची 
विविध माध्यमांमार्फत 
माहिती व प्रसिध्दी 


उपरोक्तप्रमाणे रु.२२३.०० लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी तेवीस लाख waa) इतका निधी 
योजनेचे नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय निधी 
वितरण (BEAMS) वितरीत व खर्च करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च 
करावा. 


३. उपरोक्त वितरीत करण्यात आलेला निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी प्रकल्प 
अधिकारी, नंदूरबार यांच्यामार्फत जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदूरबार यांना 
वितरीत करावा. 


४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१११७/२३-व्यय-१४, 
दि.१३.१२.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०४१२२५२८४७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KIRAN op pee eee 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a9 129620 


K | S A N R A O 5b9a87463f83 1a2beeaObeScb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728 
255A5EBOAODD49SEF82F98993 108863708211 

p A WA R CO, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.01.08 13:37:14 +05'30' 

( किरण कि. पवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

४. जिल्हाधिकारी, नंदूरबार. 

५. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदूरबार/तळोदा. 

६. जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदूरबार. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. कक्ष अधिकारी (कार्या-५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


